ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा 
ग्राहक तक्रार आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य 
यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनास शिफारस 
करण्यासाठीच्या निवड समितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र. ४९/ग्रासं-४ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १० एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे शासन निर्णय दि.१५.३.२०२२. 
२) महा प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१.१२१७/८८/४९१/२०२३, दि. १४.३.२०२३ 


प्रस्तावना : - 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गतच्या अंतर्गतच्या Consumer Protection 
(Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of 


office, resignation and removal of the President and members of the State Commission 
and District Commission) Rules, 2020 च्या नियम ६(१) मध्ये राज्यातील राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदावरील 
नियुक्‍तीकरिता राज्य शासनास शिफारस करण्यासाठी निवड समितीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
या नियमातील तरतूदीनुसार संदर्भाधीन दि.१५.३.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार मा. न्या. 
श्री.एस.व्ही.गंगापूरवाला यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. 
तथापि, आता संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सदर समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी मा.न्या. श्री. नितीन जामदार 
यांची शिफारस करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाकडून कळविण्यात आल्याने त्यानुसार आता 
सदरची निवड समिती खालीलप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय : - 

१. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि 
सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्यासाठी राज्य शासनास शिफारस करण्यासाठीची निवड समिती 
खालीलप्रमाणे राहील. 


१) मा. न्या.श्री. नितीन जामदार, उच्च न्यायालय, मुंबई - अध्यक्ष 
(मा. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश यांनी नामनिर्देशित केलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती) 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 


(मुख्य सचिव यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य) 
३) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य / निमंत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र. ४९/ग्रासं-४ 


२. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०४१०१९०६४१४९०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND PADMANABH णा याया 
SHENOY Seine नया 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद. 

) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा. न्या.श्री. नितीन जामदार, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

सचिव,अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग 

महा प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
92) सचिव,अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

१३) अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अ.मु.स. (नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. मुंबई. 

) सह सचिव (ग्रासं-४), अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१७)महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 2, मुंबई/नागपूर. 
१८)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर. 
१९) अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई 

२०) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

२१) निवडनस्ती/ग्रासं-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


